केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन विकास 

अभियान (MIDH) योजनेकरिता अनुसुचित 

जाती प्रवर्गाचा सन २०२०-२१ करिता निधी 

वितरित करण्याबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्षर४०१बी०८१) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी०९९) 
महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२५/९-ओ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्माराजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२१ 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२०. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय :अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ४ मे, २०२०. 

३. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:राफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-अ, दिनांक २१ जुले, २०२० 

४. केंद्र शासन, कृषी आणि शेतकरी कल्यान मंत्रालयाचे पत्र क्र. F.No. १८-२४/२०१७/५॥०-, 
दि.१३.०८.२०२० 

५. कृषि व पदुम विभाग, कार्यासन 2-8 यांचे क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.५८/२-ओ, दि.१२.१०.२०२० चे पत्र. 

६. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:ःराफअ-२०२०/प्र.क्र.१२६/९-ओ,दि. A ऑक्टोबर,२०२० 

७. कृषी व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःराफअ-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अे, दिनांक २४ मार्च, २०२१ 

८. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.४६/ 
अर्थसंकल्प(विघयो), दिनांक ३० मार्च, २०२१ 


प्रस्तावना:- 


सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय 
फलोत्पादन अभियान राबविण्यासाठी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक २ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन संदर्भाधीन 
क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या तिन्ही प्रवर्गाचा मिळून एकूण अर्थसंकल्पित 
रक्कमेच्या ३३% च्या मर्यादेत रुपये ६४८७.१७३ लाख (रुपये चौसष्ट कोटी सत्याऐंशी arg सतरा हजार dal 
फक्त) एवढ्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील 
पत्रास अनुसरुन संदर्भाधीन क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयान्वये रुपये १०८७९.११ लाख निधीच्या कार्यक्रमास व 
संदर्भाधीन क्रमांक ७ येथील शासन निर्णयान्वये रुपये १५८७९.११ लाख रक्कमेच्या कार्यक्रमास सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) या योजनेसाठी अनुसुचित जाती घटकांसाठी 
केंद्र हिस्सा (२४०१बी०८१) या लेखाशिर्षाखाळी रुपये १८.०० कोटी तसेच राज्य हिस्सा (२४०१बी०९९) या 
लेखाशिर्षाखाली रुपये ८.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 


सामाजिक न्याय व शिषेष सहाय्य विभागाने वित्त विभागाच्या सहमतीने केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक फलोत्पादन 
विकास अभियान (MIDH) या योजनेकरिता अनुसुचिज जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्सा (२४०१बी०८१) या 
लेखाशिर्षाखाली रुपये १.८० कोटी , तसेच राज्य हिस्सा (२४०१बी०९९) या लेखाशिर्षाखाली रुपये ०.८० कोटी इतका 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२५/९-ओ 


निधी संदर्भाधीन क्रमांक ८ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव (कृषी) यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) वितरीत केला आहे. त्यास अनुसरुन सदरहू निधी व्यवस्थापकीय 
संचालक तथा आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 


१. राज्यात कृषी उन्नती योजना-एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान 


सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यासाठी अनुसुचित जाती प्रवर्गाचा पहिल्या हप्त्यापोटी हप्त्यापोटी केंद्र हिस्सा 
रुपये १.८० कोटी + त्याला समरुप राज्य हिस्सा रुपये ०.८० कोटी असा एकूण रुपये २.६० कोटी 
(रुपये दोन कोटी साठ लाख फक्त) एवढा निधी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि 
औषधी वनस्पती मंडळ तथा आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना वितरित करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत चालू वर्षी अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


(०१) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 
(09)(09) कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (६०%) राज्य हिस्सा (४०%) 
अनुसुचित | मागणी क्र.एन-३, मागणी क्र.एन-३, 
जाती ०० ०० 
प्रवर्ग ७८९, अनुसुचित जातीसाठी विशेष घटक योजना ७८९, अनुसुचित जातीसाठी विशोष घटक योजना 


(०१) अनुसुचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना 
(09)(02) कृषी उन्नती योजना एकात्मिक फलोत्पादन 


विकास अभियान (राज्य हिस्सा Yo %) (कार्यक्रम) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१बी०९९) 


विकास अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
३३-अर्थसहाय्य (२४०१बी०८१) 


Bi 


GQ, 


कोविड-१९ मुळे राज्याची आर्थिक स्थिती अतिठाय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर 
वितरित निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन 
खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्शनिहाय/उपलेखाशिर्शनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबधित प्रादेशिक उप आयुक्त, 
समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठविणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


विभाग प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसुचित जाती घटकासाठीचा निधी त्याच घटकावर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करताना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधीत वित्ती नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


., सदर ane निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २८२/२०२१/व्यय-१४, दिनांक २४.०३.२०२१ 


तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:२०८/अर्थसंकल्प, 
दिनांक ३०.०३.२०२१ अन्वये अन्वये त्या विभागांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राफअ-२०२०/प्र.क्र.२२५/९-ओ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३३११४३१३३८७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ashok Maroti Atram र 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद/महाराष्ट्र विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१०) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) सचिव (कृषी), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२) आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 

१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ, पुणे. 

१५) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

१६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे. 

१७) सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 

१८) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी/तालुका कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१९) सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

20) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

२१) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

२२) संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 
२३) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१८.सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 
१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२०. कक्ष अधिकारी (व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

२२. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२३) कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई-४०० ०३२ 
२३. निवड नस्ती ९-अ. 


2S ७० 2 & SwWH 2 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


